विधानमंडळ कामकाज हाताळण्याच्या 
अनुषंगाने क्षेत्रीय कार्यालयांना सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः एसटीसी-०३१६/प्र.क्र.१४५/परि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २२ मार्च, २०१६. 


वाचा :- 
मा.मुख्यमंत्री कार्यालयाचे क्र.मुमंस-२०१६/अर्थसंकल्पीय अधिवेशन/विकाक (१), 
दि.२४.०२.२०१६ चे परिपत्रक 


प्रस्तावना - 

विधानमंडळाकडून प्राप्त होणारे तारांकित /अतारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, कपात सूचना, 
स्थगन प्रस्ताव आणि इतर संदर्भावर विधानमंडळाने विहित केलेल्या कालमर्यादेतच शासनाकडून 
विधानमंडळात उत्तरे/निवेदने सादर होणे क्रमप्राप्त असते. यासाठी संबंधीत क्षेत्रीय कार्यालयांकडून 
वेळीच अहवाल/माहिती प्राप्त होणे गरजेचे असते. तथापि, शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, 
विधानमंडळ कामकाजाबाबत क्षेत्रीय कार्यालयांद्वारे योग्य ती दखल घेतली जात नाही आणि अपेक्षित 
तत्परता बाळगली जात नाही. त्यामुळे शासनास विहित मुदतीत अहवाल/माहिती प्राप्त होत नाही. 
तसेच, प्राप्त होणारी माहिती बर्‍याच वेळा अपूर्ण, अर्धवट किंवा त्रोटक असते तसेच माहितीतील 
dant आवश्‍यक ती कागदपत्रे जोडलेली नसतात. अशा परिस्थितीत विधानमंडळास 
वस्तुस्थितीदर्शक उत्तर सादर करण्यास शासनास अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे परिवहन आणि 
बंदरे विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांना विधीमंडळ कामकाज हाताळण्याबाबत पुढीलप्रमाणे सुचना 
देण्यात येत आहेत. 


परिपत्रक - 

१. परिवहन आणि बंदरे विभागाच्या अखत्यारितील प्रत्येक कार्यालयाने त्यांचे कार्यालयात 
विधानमंडळ विषयक कामकाज पाहण्यासाठी "समन्वयक अधिकारी" नियुक्‍त करावा व त्याची माहिती 
शासनस्तरावर कार्यासनांना कळविण्यात यावी. 

२. परिवहन आणि बंदरे विभागाअंतर्गत परिवहन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळ आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड या कार्यालयातील समन्वयक अधिकाऱ्यांचे मोबाईल क्रमांक, 
कार्यालयाचे दुरध्वनी क्रमांक, फॅक्स क्रमांक, ई-मेळ आयडी इ.माहिती एकत्र करुन शासनाकडे प्रत्येक 


शासन परिपत्रक क्रमांकः/एसटीसी-०३१६/प्र.क्र.१४५/परि-१, दि. २२ मार्च, २०१६. 


अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वी किमान १५ दिवस अगोदर पाठवावी. विधानमंडळ कामकाजाच्या अनुषंगाने 
सादर करावयाची विषयाझी संबंधित माहिती संबंधित राज्यस्तरावरील कार्यालयांनी (म्हणजे परिवहन 
आयुक्‍तालय/महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ/ महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड) क्षेत्रीय 
कार्यालयाकडून घेवून शासनास पाठवावी. अशी माहिती पाठविताना त्यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयाकडून आलेल्या माहितीवर "हे कार्यालय सहमत आहे" किंवा "पुढील कार्यवाहीसाठी सादर 
करण्यात येत आहे" असे उत्तर न पाठविता क्षेत्रिय कार्यालयांकडून प्राप्त माहितीची नीट पडताळणी व 
Teal करुनच सादर केळे जातील, याची दक्षता घ्यावी. क्षेत्रिय स्तरावरुन पाठविण्यात येणारी 
माहिती परिवहन आयुक्‍त कार्यालय/महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ/ महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड 
यांच्या कार्यालयाद्वारा आवश्‍यक मुद्यांची पडताळणी/ छाननी करुनच शासनास सादर करावी. 

3; तारांकित / अतारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना इ.ची माहिती पाठवित असताना या विषयावर 
स्थानिक वृत्तपत्रास बातमी प्रसिध्द झाली आहे का, हे तपासून सदर वृत्तपत्र कात्रण सोबत पाठविण्यात 
यावे. तसेच, याच विषयावर यापूर्वी विचारण्यात आलेले प्रश्न, प्रश्नाला दिलेले उत्तर, प्रश्नाच्या अनुषंगाने 
शासनाकडून काही आदेश प्राप्त झाले असल्यास त्या आदेज्ञानुसार केलेली कार्यवाही इ.बाबी विचारात 
घेऊन माहिती पाठविण्यात यावी. तसेच पूरक टिप्पणीमध्ये प्रश्नाच्या विषयाबाबतची स्थानिक 
स्तरावरील सर्व सविस्तर माहिती नमूद करावी. विधीमंडळ कामकाजाविषयी पूरक टिप्पणी त्रोटक 
असणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

8. विधानमंडळाचे कामकाज हे बहुतांशी dor रात्री उशिरापर्यंत चालते व दैनंदिन कामकाज 
संपल्यानंतर दुसऱ्या दिवसाचे कामकाज निश्चित करुन विभागांना कळविण्यात येते. त्यामुळे दुसर्‍या 
दिवशीच्या कामकाजामध्ये परिवहन विभागाशी संबंधित लक्षवेधी सूचना, नियम ९३ अन्वये सूचना, अर्धा 
तास सूचना इ.बाबी असल्याचे संबंधित सहसचिव/उपसचिव यांना उशिरा कळते. त्यानंतर संबंधित 
क्षेत्रीय कार्यालयाशी या अनुषंगाने माहिती मागविण्याबाबत संपर्क करण्यात येतो. तथापि, अशी माहिती 
प्रापत करुन घेण्याकरीता संबंधित कार्यालयास/संबंधितांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता 
कार्यालयामध्ये संबंधित उपस्थित नसल्याचे अथवा कार्यालय सोडल्याचे निदर्शनास येते. परिणामी 
शासन स्तरावर माहिती अभावी विधानमंडळास उत्तरे/निवेदने पाठविण्यास अडचणी येतात. त्यामुळे 
सर्व संबंधित अधिकारी दुरध्वनीवर उपलब्ध राहतील याची दक्षता घेण्यात यावी. 

प. राज्यस्तरावरील संबंधित मुद्यांवर शासनास विहित कालमर्यादेत स्वयंस्पष्ट आणि परिपूर्ण 
माहिती पाठविण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालयांची राहील. विहित वेळेत उत्तर प्राप्त न झाल्यास 
संबंधित कार्यालय प्रमुखास वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः/एसटीसी-०३१६/प्र.क्र.१४५/परि-१, दि. २२ मार्च, २०१६. 


६. विधानमंडळात उपस्थित झालेल्या तारांकित प्रश्न/लक्षवेधी सूचना यासंदर्भात मा.मंत्री/ 
मा.राज्यमंत्री यांना अधिकच्या माहितीची आवश्‍यकता असते, याकरिता विषयाशी संबंधित अधिकाऱ्यांना 


आवड्यकतेनुसार चर्चेस बोलाविण्यात आले असता, संबंधित अधिकारी दिलेल्या वेळेचे पालन करीत 


नाही, असे निदर्शनास येते. त्यामुळे विषयाशी संबंधीत अधिकाऱ्यांनी अधिवेशन कालावधीत मा.मंत्री/ 


मा.राज्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या निर्देशान्वये तात्काळ उपस्थित राहून आवश्‍यक ती माहिती 


संबंधितांना उपलब्ध करुन देण्याची दक्षता घ्यावी. 


सदर आदेशाव्यतिरिक्‍त शासनाने वेळोवेळी दिलेले आदेश लागू राहतील. 
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०३१८१६३७४१४२२९ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार देशा नुसार व नावाने ने व 

V | J AY S AT B | R Digitally signed by VUAY SATBIR SINGH 
DN: c=IN, o=ALL INDIA SERVICE, ou=IAS, 
postalCode=110001, st=MAHARASHTRA, 

S | N G H cn=VUAY SATBIR SINGH 
Date: 2016.03.22 15:56:11 +05'30' 

( डॉ.विजय सतबीर सिंघ) 
प्रधान सचिव (परिवहन व बंदरे), गृह विभाग 


मा.मंत्री (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 

मा.राज्यमंत्री (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 

उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई-८. 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-४०० ०५१. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, बेलॉर्ड इस्टेट, मुंबई-४०० ००१. 
. प्रधान सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 

. विशेष कार्य अधिकारी, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 

. उप सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 

९. 


गृह (परिवहन व बंदरे) विभागातील सर्व कार्यासने. 


१०.निवड नस्ती (परिवहन-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


